माझगांव न्यायालयाच्या आवारात न्यायाधीशांसाठी 
असलेल्या "पारिजात" इमारतीचा प्रलंबित मालमत्ता कर 
(Property SAC No.EX-9719038§04900000) 
भरण्याकरीता निधीची उपलब्धता व निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:-१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.८०८/२०२२, दि.७/४/२०२२, क्र.१०१२/२०२२, 
दि.९/५/२०२२ व क्र.११६२/२०२२, दि.३०/५/२०२२ 
२) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्र.संकीर्ण ०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन ११, दि.१०/६/२०२२ 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि.२९/८/२०२२ 


प्रस्तावना: 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन "पारिजात" इमारत बी, माझगांव 
मुंबई या शासकीय निवासी इमारतीचा एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील रु.४२,६५,०२४/- इतका 
मालमत्ता कर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला अदा करण्यास संदर्भीय क्र.२ येथील शासन ज्ञापनान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने संदर्भिय क्र.१ येथील पत्रातील विनंतीनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला "पारिजात इमारत" बी, माझगांव मुंबई या शासकीय निवासी इमारतीचा सन 
एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील थकीत मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी२०१४ ०२३४ या 
ळेखाशीर्षाखाळील "१४-भाडेपट्टी व कर" या उद्दिष्टाखाली रु.४२.६५ लक्ष इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी विधान 
मंडळाच्या सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीपैकी 
५०% निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 
२ पारिजात इमारत बी, माझगांव मुंबई या शासकीय निवासी इमारतीचा एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२२ या 
कालावधीतील मालमत्ता कर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला अदा करण्यास पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात 
आलेल्या रु.४२.६५,०००/- इतक्या निधीच्या ५०% निधी म्हणजेच रु.२१,३२,५००/- ( अक्षरी रुपये एकवीस लाख 
बत्तीस हजार Waal फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास व वितरणास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन११ 


३. सदर पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान,(००) १०७,इळाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये, 
(00), (०० (०१)इलाखा Bex दंडाधिकारी न्यायालये, (अनिवार्य) (२०१४ ०२३४) १४-भाडेपट्टी व कर या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यामुळे सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता योजिला आहे त्याच विवक्षित 
बाबींसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. हा निधी नियंत्रक अधिकारी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई ( जे-००४१) 
यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

४. सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९०९/व्यय-५, दि. २०/९/२०२२ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. AGN BINA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१७२७३४६५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHETYE aes 
(हेमांगी ]ोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 

१) मा.प्रबंधक, (निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५/ अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 

७) विधि व न्याय विभाग, कार्या- २३ व २४, मंत्रालय,मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) निवडनस्ती / GI- 99. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


